सातारा जिल्हा कारागृह येथे तारेचे कुंपण 
घालण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीएलडी-०१२०/५/प्र.क्र.१०१/पीआरएसं- 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. दिनांक:- ५ जुलै,२००१ 
पहाः- १) कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र क्रमांक- बीएलडी/साजिका/ 
५०/कक्ष-३,दिनांक 2.22. 2000 
2) वित्त विभाग,शासन निर्णय,क्र.विअप्र-१०९७/प्र.क्र.५०/९७/निनियम 
दिनांक. ३.९.१९९९ 


'शासन_ Peles सातारा जिल्हा कारागृहाभोषती काटेरी तारेचे कुंपण बांधणेबाबतचा 
- रु.१५८,७५२/- चा प्रस्ताष कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांनी शासनास प्रशासकौय 
"मान्यतेसाठी सादर केला असून त्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी नमूद केले आहे की, सातारा जिल्हा 
कारागृह हे शहराच्या मध्यवस्तीत असून तेथे नेहमी लोकांची ये-जा चालू असते. त्यामुळे 
कारागृहाच्या मालकीच्या जागेबर अतिक्रमण होऊ नये ब कारागृहाची सुरक्षा व्यवस्था धोक्यात 

'येऊ.नये म्हणून त्या जागेच्यांभोंबंती तारेचे कुंपण घालणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यांकरिता 
शासनासं प्रस्तावित केलेल्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता द्यावी अशी शासनास 
विनंती केली आहे. 

२. कारागृह महानिरीक्षक यांनी शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबलची ore कांही काळ शासनाच्या विचाराधीन होती. caret शासनाने काळजीपूर्वक 
विचार करुन शासन या आदेशाक्वारें वित्त विभाग,शांसन निर्णय क्रमांक-.विअप्र-१०९७/प्र.क्र.५०/ 
९७ /विनियम दिनांक ३.९.१९९९ अनुसार ब वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला 
उप बिभाग पाच तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकाअंतर्गत-१३४ 
परिच्छेदाखाली प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारांचा वापर करुन व संबंधित बिवरण 
पन्नातील रकांना ५ व ६ मधील अटींच्या अधिन tiga सातारा जिल्हा कारागृह येथे तारेचे संरक्षण 
कुंपण घालण्यासाठी येणारा खर्च रु.१,५८,७५२/- (रुपये एक लक्ष ATA हजार सातशे 
बावन्न फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास व बांधकामाच्या नकाशास खालील अटींच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय मॉन्यता देण्यात येत आहे. 

१) यापूर्वी प्रशासकीय मान्यता दिलेली कामे प्रथम हाती घेऊन नंतरच यां कामास 
सुरुबात करण्यांत याबी. 
२) सदर प्रस्तावाच्या खर्चाची आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पात झाल्याशिवाय या कामास 
सुरुवात करु नये. 
३) यासाठी मंजूर झालेल्या अनुदानातूनच बांधकाम पूर्ण करण्यात यावे. त्यासाठी 
अतिरिक्‍त अनुदान मंजूर करण्यांत येणार नाही. 

“३. यासाठी होणारा खर्च "लेखाशिर्ष ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च-०१ 
कार्यालयीन इमारती-१०१९-बांधकाम,पंचवाषिक योजनांतर्गत योजना (तुरुंग)" मागणी 
क्रमांक-एच-१३ या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यांत यावा ब सन २००१-२००२ या आर्थिक 
वर्षात मंजूर होणा-या अनुदानातून भागविण्यांत यावा. 


६. .. हा.शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.इ८०/इमा-२, 
: दिनांक १७.१.२००९ द्वारे मिळालेल्या मान्यतेने तसेच नियोजनविभाग ब वित्त विभाग 
अनौपचारिक संवर्भ क्र.९४०१/सीआर-३७८/२००१/व्यय-८,दि.२८.६.२००१९ च्या मान्यतेने 
निर्गमित करण्यांत येत आहे. 
FOUR tite वा a att ahh tte 
FSET राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Noy (7 pve "वत CHR ४. Tent des नत्र. OS १४, रा ad ots 


कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, ः ह 
. कारागृह महानिरीक्षक ,महाराष्ट्रराज्य,पुणे . . 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
-अधिक्षक,जिल्हा कारागृह,सातारा: 


| महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)मुंबई: 


महालेखापाल ,महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा)मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी,सातारा. 
वित्त विभाग (व्यय-८) मंत्रालय,मुंबई. _ 
नियोजन विभाग (का.१४११) मंत्रालय,मुंबई. 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा.२) मंत्रालय,मुंबई. 
उप अभियंता सार्वजनिक बांधूकाम उपविभाग, सातारा, . 
wat सचिब,गूह विभाग,बीयुडी-१,मंत्रालय,मुंबई. 


